राष्ट्रीय आयुष अभियानांतर्गत नव्याने तयार होत 
असलेल्या आयुष रूग्णालय येथे उपकरणे व साहित्य 
निश्चितीसाठी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२३/प्र.क्र.२०३/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१७/प्र.क्र.२७६/आरोग्य-८, दि.०५.१०.२०१७ 
2) आयुक्त, आरोग्य सेवा कार्यालयाचे पत्र क्र.राआसे/आयुष/तांत्रिक विनिर्देश समिती 
गठीतीबाबत/१६४६५७-६५९/२०२२-२३, दि.३१.०३.२०२३ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत पुणे, नंदुरबार, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांमध्ये 


निर्माण करण्यात येणाऱ्या ३० खाटांचे आयुष रुग्णालयांकरीता राष्ट्रीय आयुष अभियानाच्या 


मार्गदर्शक सुचनांमधील (NAM Framework for Implementation) साहित्य व उपकरणांची 


यादीनुसार ३० खाटांचे आयुष रुग्णालयासाठी पंचकर्मची २८ उपकरणे, क्षारसुत्रची ६ उपकरणे, 


उत्तरबस्तीची ७ उपकरणे, रक्‍तमोक्षन १० उपकरणे व अग्निकर्मची ३ उपकरणे, भौतिक उपचार ५ 


उपकरणे, प्रयोगशाळा ९ उपकरणे दिलेली आहेत. तसेच इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील राष्ट्रीय आयुष 


अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार १० खाटांचे/३० खाटांचे/५० खाटांचे आयुष रुग्णालये 


प्रस्तावित होणार आहेत. सदर रुग्णालयांना युनानी उपचार पध्दतीची इलाज-बीद-तदबीद साठीही 


उपकरणे लागणार आहेत. सदर उपकरणांच्या तांत्रिक विनिर्देशा ठरविण्यासाठी तांत्रिक समिती 


गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत पुणे, नंदुरबार, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांमध्ये 
निर्माण करण्यात येणाऱ्या ३० खाटांचे आयुष रुग्णालयांकरीता राष्ट्रीय आयुष अभियानाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२३/प्र.क्र.२०३/आरोग्य -७ 


मार्गदर्शक सुचनांमधील (NAM Framework for Implementation) साहित्य व उपकरणांची 
यादीनुसार ३० खाटांचे आयुष रुग्णालयासाठी पंचकर्मची २८ उपकरणे, क्षारसुत्रची ६ उपकरणे, 
उत्तरबस्तीची ७ उपकरणे, रक्‍तमोक्षन १० उपकरणे व अग्निकर्मची ३ उपकरणे, भौतिक उपचार ५ 
उपकरणे, प्रयोगशाळा ९ उपकरणे दिळेली आहेत. तसेच इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील राष्ट्रीय आयुष 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार १० खाटांचे/३० खाटांचे/५० खाटांचे आयुष रुग्णालये 
प्रस्तावित होणार आहेत. सदर रुग्णालयांना युनानी उपचार पध्दतीची इळलळाज-बीद-तदबीद साठीही 
उपकरणे लागणार आहेत. सदर उपकरणांच्या तांत्रिक विनिर्देश ठरविण्यासाठी खालीलप्रमाणे 


तांत्रिक समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र पदनाम पद 

(१८५71) : PASH, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई अध्यक्ष 

२. सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई सदस्य 

३. सहायक संचालक(आयुष), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई सदस्य सचिव 

8. प्राचार्य, रा. आ. पोतदार आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मुंबई सदस्य 

पु. प्राचार्य, तिब्बीया युनानी महाविद्यालय, मुंबई सदस्य 

६. विभागप्रमुख/प्राध्यापक पंचकर्म विभाग, रा. आ. पोतदार आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मुंबई | सदस्य 

७ विभागप्रमुख/प्राध्यापक शल्यतंत्र विभाग, रा. आ. पोतदार आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मुंबई | सदस्य 
विभागप्रमुख, पॅथॉलॉजी विभाग, सर जे. जे. समूह रुग्णालय, मुंबई सदस्य 
विभागप्रमुख, फिजीओथेरेपी विभाग, सर जे. जे. समूह रुग्णालय, मुंबई सदस्य 

ह््ि ०. । विशेषज्ञ पदव्युत्तर वैद्यकीय अधिकारी(आयुर्वेद-१, युनानी-१) सदस्य 

तसेच उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील. 

अ) खरेदी करावयाच्या आयुर्वेद व युनानी यंत्रसामुग्री, साहित्य, उपकरणे, साधनसामुग्री 
या बाबींची आवश्‍यकता तपासणे. 

आ) खरेदी करावयाच्या आयुर्वेद व युनानी यंत्रसामुग्री, साहित्य, उपकरणे, साधनसामुग्री 
या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical Specification) तयार करणे तसेच या बाबींची 
आव्यकता असल्यास नमुना तपासणी/पुरवठा पुर्व तपासणी करणे. 

इ) महाराष्ट्रातील रुग्णालयासाठी खरेदी करावयाच्या/खरेदी करण्यात आलेल्या आयुर्वेद 
व युनानी यंत्रसामुग्री, साहित्य, उपकरणे, साधनसामुग्री तांत्रिक विनिर्देशासंबंधी 
तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित तक्रारींचे निराकरण करणे व त्याबाबत शासनास 
अभिप्राय सादर करणे. 

०२. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा झासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग 


॥/उद्योग-४, दि.०१/१२/२०१६ नुसार शासकीय विभागाने करावयाचे खरेदीसाठीच्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२३/प्र.क्र.२०३/आरोग्य -७ 


कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर नियमपुस्तिकेनुसार एखाद्या यंत्र 
सामुग्रीची /उपकरणांची खरेदी करण्याचे ठरल्यानंतर निःपक्षपातीपणे तांत्रिक विनिर्देशा (8011108 
Specification) ठरविण्यासाठी संबंधित खरेदीदार विभागास तांत्रिक समिती गठीत करावयाची 
असल्यास त्या विभागाने स्वतंत्र तांत्रिक समितीची रचना व कार्यपध्दती निश्चित करावी, अशी 
तरतुद करण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२०१४३७५१४०१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R AJ F N D R A Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b512f7ff8b758d60a4598c24a36386a48 


05881 cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBEO 
€90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA631 


K U D ALE Date 2023.10.17 115982 +0530" 
(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक १व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 
) 
) 
) 
) 


A 


3 


०८ 


o~ 


सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळलनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

qo) ud जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

११)सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


xn 


Nn ८. 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


